महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 
अंतर्गत (मनरेगा) अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम 
करणे निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३५०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- (9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३५०/का६, दिनांक २० मार्च, २०१८ 
(2) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/अं.वाडी-मनरेगा/ 
२०१८/का-७/११८४, दिनांक २२ मार्च, २०१८ 

शासन निर्णय -: केंद्र शासनाच्या महिला व बाळ विकास विभागाने दिनांक ३१ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (मनरेगा अंतर्गत) २००० 
अंगणवाडया बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले असून पहिल्या टप्यात १००० अंगणवाडया बांधण्यात येणार 
आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून केंद्र हिस्याच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. एका अंगणवाडी 
बांधकामाची मर्यादा रुपये ७.०० लाख गृहित धरण्यात आली आहे. त्यापैकी रुपये ५.०० लाख मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार असून रुपये २.०० लाख केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी ६० : ४० याप्रमाणात खर्च सोसावयाचा 
आहे. (म्हणजेच केंद्र शासन प्रति अंगणवाडी रुपये १,२०,०००/- व राज्य शासन रुपये ८०,०००/- याप्रमाणे निधी 
उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे.) अंगणवाडी केंद्र रुपये ७.०० लाख पेक्षा अधिक खर्च झाल्यास अधिक होणारा खर्च 
राज्य शासनाच्या संबंधित विभागानी सोसावयाचा आहे. 

२. अंगणवाडी बांधकामासाठी केंद्र व राज्य ६० : ४० प्रमाणात निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी लेखाशिर्ष 
(केंद्र-६०%) ४२३६००४९ व (राज्य-४०%) ४२३६००५८ मंजूर करण्यात आलेले असून त्याखाली सन २०१७-१८ 
पासून निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 
(मनरेगा अंतर्गत) प्रती अंगणवाडी ५० चौ. मीटर क्षेत्रफळ याप्रमाणे नियोजन विभाग (रोहयो) दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१५ 
च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अंगणवाडीच्या टाईप प्लॅन नुसार अंगणवाडयांची बांधकामे करण्यास दिनांक 
२० मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 

३. सन २०१७-१८ मध्ये नांदेड, रायगड, चंद्रपूर, बीड या जिल्हयात ७८५ अंगणवाडी बांधकामे मनरेगा अंतर्गत 
करण्यासाठी रुपये १५७०.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना, नवी मुंबई यांनी कळविले आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१३/प्र.क्र.३५०/का.६ 


(रुपये लाखात) 
अ. | जिल्हयाचे प्रस्तावित प्रति अंगणवाडी केंद्र | प्रति अंगणवाडी केंद्र रुपये | एकूण खर्चाची 
क्र. नाव अंगणवाडी केंद्र रुपये १.२० लाख ८०.०० हजार रक्‍कम 
इमारत प्रमाणे ६०% केंद्र हिस्सा| प्रमाणे ४०% राज्य हिस्सा 
बांधकामांची संख्या रक्‍कम रक्‍कम 
fa | नांदेड २०० २४०.०० १६०.०० ४००.०० 
2 | रायगड | १९७ २३६.४० १५७.६० ३९४.०० 
3 चंद्रपूर १८० १८०.०० १२०.०० ३००.०० 
४ । बीड २३८ २८५.६० १९०.४० ४७६.०० 
एकूण ७८५ ९४२.०० ६२८.०० १५७०.०० 


४. सन २०१७-१८ मध्ये नांदेड, रायगड, चंद्रपूर, बीड या जिल्हयात ७८५ अंगणवाडी बांधकामे मनरेगा अंतर्गत 
करण्यासाठी रुपये १५७०.०० लाख इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

५. केंद्र शासनाने सन २०१६-१७ मध्ये मनरेगा अंतर्गत अंगणवाडी बांधकाम करण्यासाठी रुपये २०६४.०० लाख 
इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी केंद्र शासनाकडून Re-valid करुन सन २०१७-१८ मध्ये खर्च 


करण्यात यावा. रुपये १५७०.०० लाख निधी खालील लेखाशिर्षातंर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला निधी 
४२३६ ००४९ (केद्र) । ५३-मोठी बांधकामे ९४२.०० 
४२३६ ००५८ (राज्य) | ५३-मोठी बांधकामे ६२८.०० 
एकूण १५७०.०० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१५१५३०६६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
La | S | n g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de 


Ra m ch a n d 13 G uj a [| 02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 


Date: 2018.03.27 17:57:37 +05'30' 


(ला. रा. गुजर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


Ee) 


ee OC ee ee 


Cc 
ae 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१२/प्र.क्र.3५०/का.६ 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
९) सर्व जिल्हाधिकारी 
१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
११) सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 
१२) सर्व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 
१३) सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
१४) सर्व तहसीलदार 
१५) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
) 
) 
) 
) 


& 


) 
(9) 
) 
) 


१६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
१७) वित्त विभाग (व्यय/६, अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
१८) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 835 प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
२०) निवड नस्ती-का.६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


